पुर्व बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण ECCE अंतर्गत 
“आकार” बाल शिक्षणक्रम प्रशिक्षणासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एबावि-२०१७/प्र.क्र.३०७/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७मार्च, २०१८ 


वाचा - 9) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१५/प्र.क्र.३२८/का.६, दिनांक ३ जून २०१६ 

२) आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का-७/२०१७-१८/ 

४३५, दिनांक २४ जानेवारी २०१८ 
३) आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/अंगणवाडी/आकार/ 
ECCE/209-9¢/8 4, दिनांक ४ मार्च २०१८ 
शासन निर्णय 
महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत राज्यात ५५३ प्रकल्पातंर्गत ९७३८४ अंगणवाडी केंद्रे आणि १२१९४ मिनी 
अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत आहेत. या अंगणवाडी केंद्रामध्ये ३१२८ मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका, ९५८५५ अंगणवाडी 
सेविका, ११४२५ मिनी अंगणवाडी सेविका आणि ९२१४३ मदतनीस कार्यरत आहेत. या अंगणवाडी केंद्रात 3 ते ६ 
वर्षे वयोगटातील २८ लाख बालके पुर्वबाल्यावस्थेतील शिक्षणातंर्गत अनौपचारिक शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत देण्यात येणाऱ्या ६ सेवांमध्ये पुर्व शालेय शिक्षण / पुर्व बाल्यावस्थेतील 
शिक्षण ही एक महत्वपुर्ण सेवेचा समावेश आहे. 
२. शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (MSCERT) पुणे एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजना, युनिसेफ, निपसीड दिल्ली आणि विविध बाल शिक्षण विभागातील तज्ञ व्यक्तीनी 
अंगणवाडी केंद्रातील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांकरीता पुर्व बाल्यावस्थेतील शिक्षण या विषयावर “आकार” 
बालशिक्षण क्रम तयार केलेला आहे. आकार बालिशक्षणक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व 
मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका आणि अंगणवाडी सेविका यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता निवडक मुख्यसेविका यांना ६ 
दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण देऊन त्यांना मास्टर ट्रेनर तयार करण्यात येतात. अशाप्रकारे प्रशिक्षण दिलेल्या 
मुख्यसेविका हया आपल्या बीट मधील (२५ अंगणवाडीचा १ बीट) याप्रमाणे अंगणवाडी सेविका यांना प्रशिक्षित 
करतात. अंगणवाडी सेविका यांना बीटस्तरावर २ दिवसांचे सत्र याप्रमाणे ३ सत्रात एकुण ६ दिवसाचे प्रशिक्षण 
देण्यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी आराखडा तयार केलेला आहे. 
३. सन २०१६-१७ मध्ये १८ जिल्हयातील १५३० मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका तसेच ५४१९७ अंगणवाडी 
सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे “आकार” बालशिक्षणक्रमाचे प्रशिक्षण पुर्ण झालेले आहे. 
सन २०१७-१८ मध्ये उर्वरित १६ जिल्हयामधील १५५७ मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका आणि ५२८५५ अंगणवाडी 
सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे “आकार” बालशिक्षणक्रमाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.३०७/का.६ 


निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी कळविले आहे. 
“आकार” बालशिक्षणक्रमाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी येणाऱ्या रुपये ५७६.१७ लाख 
(रुपये पाच कोटी शाहात्तर लाख सतरा हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई यांना उपलब्ध करुन देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. सदर निधी खालील लेखाशिर्षातंर्गत उपलब्ध 


करुन देण्यात येत आहे. 
(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष बाब या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेला निधी 
२२३६१९७२ (केद्र) ३१-सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर ३४५.७० 
२२३६१९८१ (राज्य) | ३१-सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर २३०.४७ 
एकुण ५७६.१७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७१५१५१७३७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. . den 
Lalsing Ramchandra ०८ 


Ising Ramchandra Gujar 
ment Of Maharashtra, ou=Wome! 
ostal 


pe 
57939, 


Gujar i eer 
(ला. रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


o~ 


4 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

१०)सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
११) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) (नियोजन विभाग/का.१४७२),मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 


(२ GS 0 


) 
) 
) 
) 
) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
) 
) 
) 
) 


vo 


93) सह सचिव/उप सचिव (श्री. गुजर /श्रीम. निवतकर), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BOS प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 
१५) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


